नागपूर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग 
(महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग) प्रकल्पाचे काम 
विहित कालावधीत पुर्ण करणे तसेच 
विलंब व व्याज रकमेतील वाढ 
टाळण्याकरीता त्रयस्थ यंत्रणेची स्थापना 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : खाक्षेस-२०१६/प्र.क्र.२५१(एल.बी.२२)भाग-१/रस्ते-८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२.. 
दिनांक :०३ जून, २०१९. 


वाचा : १. शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.खाक्षेस-२०१६/ प्र.क्र.२५१(एल.बी.२२) 

भाग-१/रस्ते-८, दिनांक : १ ऑक्टोबर, २०१८. 
प्रस्तावना :- 

मंत्रीमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने दिनांक ३०.११.२०१५ रोजीच्या बैठकीमध्ये 
नागपूर-मुंबई द्रुतगती मार्गाची ग्रीनफिल्ड अलाईनरमेट करण्यास व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळ मर्यादित यास कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून नियुक्‍ती करण्यास मान्यता दिली आहे. 
त्यानुसार शासन निर्णय दिनांक १९.०८.२०१६ अन्वये या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते 
विकास महामंडळ मर्यादित यांची कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आळेली आहे. 

नागपूर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग (महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग) या प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी, निधी उभारणी व तद्‌नुषंगिक कामकाजाच्या अनुषंगाने दिनांक २२.११.२०१७ चे 
शासन निर्णयाद्वारे नागपूर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग (महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग) 
प्रकल्पाकरीता नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे लिमिटेड या नावाने विशेष उद्देश 
वाहन (Special Purpose Vehicle) कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

तसेच मुंबई - नागपूर शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग (महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग) 
प्रकल्पाकरिता सवलत करारनाम्यास दिनांक १४.०६.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता 
देण्यात आली आहे. प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया सद्य:स्थितीत अंतीम स्तरावर आहे. निविदेनुसार 
येणाऱ्या सुधारीत प्रकल्प किंमतीस व इतर अनुषंगीक बाबीस दिनांक ०४.०९.२०१८ रोजी 
मंत्रीमंडळाने मंजुरी प्रदान केली असून त्यानुसार दिनांक १ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात आलेला आहे. सदर शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.६ नुसार प्रकल्पाकरीता त्रयस्थ 
यंत्रणा नियुक्‍त करणे याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. 


शासन निर्णय :- 

दिनांक १ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी झासन निर्णयातील मुद्दा क्र.६ नुसार नागपूर-मुंबई 
शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग (महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग) प्रकल्पाचे काम विहीत कालावधीत पूर्ण 
करुन, विलंब व व्याज रकमेतील वाढ टाळण्याकरीता शासनामार्फत त्रयस्थ यंत्रणा नियुक्‍त 
करण्यात येत आहे. त्रयस्थ यंत्रणा म्हणून काम पहाणाऱ्या समितीची रचना खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०१६/प्र.क्र.२५१(एल.बी.२२)भाग-१/रस्ते-८ 


अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


अध्यक्ष 


प्रधान सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


सदस्य 


प्रधान सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


सदस्य 


०८ | AW] A] -5 


सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


सदस्य सचिव 


समितीची कार्यकक्षा :- 

१. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, 
मुंबई यांनी दर महिन्याच्या पहिल्या गुरुवारी समितीस समृध्दी महामार्गाच्या 
सद्य:स्थितीबाबत सादरीकरण करावे व समितीने प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा 
घ्यावा व तद्नंतर प्रकल्पाचा प्रगती अहवाल मंत्रीमंडळास सादर करावा. 


. प्रकल्प विहीत कालावधीत पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने शासनाच्या इतर विभागांच्या 


सहभागाची आवश्‍यकता भासल्यास सदर अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / 


सचिव यांना निमंत्रीत करण्याचे अधिकार समितीस राहतील. 


३. समृध्दी महामार्ग प्रकल्पाचे काम विहित कालावधीत पूर्ण होणे तसेच प्रकल्पाचा 


विलंब व त्याअनुषंगाने देय व्याज रक्‍कमेमधील वाढ टाळण्याच्या दृष्टीने समितीने 


वेळोवेळी महामंडळास निर्देश दयावेत. 


समितीची कार्यकाल :- 
समृध्दी महामार्गाचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत समिती कार्यरत राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या 


www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६०३१६२९२५४९१८ असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रत - 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ramchandra 
Dattatraya Joshi 


(रा. 


Digitally signed by Ramchandra Dattatraya Joshi 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a652e91280742859802a83b556a9f74dc3563d217f6c6ecBad 
7583085375954, 
serialNumber=28ed86128cb7870459118bc13c79d0b0f7c8b12e32e9 
féb4d4868b020cc9a511, cn=Ramchal 

Date: 2019.06.04 11:07:36 405'30' 


द. जोशी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 


मुंबई 


मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी सचिव, 


मंत्रालय, मुंबई 


मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०१६/प्र.क्र.२५१(एल.बी.२२भाग-१/रस्ते-८ 


८) सर्वविधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य 
) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
) अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
) प्रधान सचिव (महसूल व वन विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
१३) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.र.वि. महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५० 
) 
) 


सर्व मंत्रालयीन विभाग 
निवड नस्ती (रस्ते-८), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


